महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे वार्षिक लेख 
व ताळेबंध यांचे लेखा परिक्षण करणे आणि 
विद्यापीठाच्या निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतन 
पडताळणी करणे 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक मपवि २०१९/ प्र.क्र. ९३ /माफसू 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - ७ आक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. मपवि १००४ / प्र.क्र. ७९/ पदुम १, दि. ३ जून, २००५, 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन दि. 3 जून, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयात अंशत: सुधारणा करून शासन असे 


आदेश देत आहे की, परिच्छेद क्र २ मधील ५ व्या ओळीतील “लेखापरिक्षण अहवालांचे अंतिमीकरण 


उपमुख्य लेखापरिक्षक (वरीष्ठ) नागपूर यांच्याकडून करण्यात यावे” ऐवजी “लेखापरिक्षण अहवालांचे 


अंतिमीकरण संबंधित विभागीय सह संचालक स्थानिक निधी लेखापरिक्षा यांच्याकडून करण्यात यावे” 


असे वाचण्यात यावे. 


२. सदरचे झासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. २२/२०२१/सेवा-४, 


दि. ०३/०९/२०२१ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashta.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२११००७१६५०३१९१०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 


(ATSB) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१. 
२. प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३. कुलसचिव, महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, तेळंगखेडी, फुटाळा तलाव, नागपूर-१. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मपवि २०१९/ प्र.क्र. ९३ /माफसू 


४. नियंत्रक, (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र Va] व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, फुटाळा तलाव, नागपूर-१. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. मुख्य लेखा परिक्षण, स्थानिक निधी लेखा यांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 

. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), नागपूर 

. वित्त विभाग (सेवा ४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. निवड नस्ती. 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


